अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी झाळांना 
अनुदान योजना- २०१९-२० शुध्दीपत्रक अकोला 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का. ६, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४.३.२०२१. 


शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६, दि. ७.१०.२०१५ 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का.६,दि. १८.२.२०२०. 
जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे पत्र क्र.जिनिस/संस-४/ अल्पसंख्यांक/ ४६१/२०२०, दि.१४.०१.२०२० 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का.६, 
दि. २२.०२.२०२१. 

शुद्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथील दि.२२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयातील सोबतच्या सहपत्रामधीळल जिल्हा- 
अकोला मधील अ.क्र. १ येथील संस्था व शाळेचे नाव व सुविधांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे. 


वाचा :-१ 
२ 


3 
beg 


ता.मानोरा, जि. वाशिम, द्वारे संचलित गुलाम नबी 


स्वच्छतागृह इ. 


अकोला संस्था / शाळेचे नाव सुविधांचे स्वरूप / | अनुदानाचे वर्ष 
जिल्ह्यातील प्रयोजन 
| : शमीम आजाद एज्युकेडहन सोसायटी, गिरोली, | टेबल, खुर्ची, कपाट व २ 


आजाद उर्दु प्राथमिक शाळा, इंगोले नगर, कारंजा, 
(लाड), जि. वाशिम. 


या ऐवजी संदर्भ क्र. ४ येथील दिनांक 22.02.2029 च्या निर्णयातील सहपत्रामधील अकोला 
जिल्हयातील अ.क्र.१ येथील संस्था व शाळा पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


अकोला संस्था / शाळेचे नाव सुविधांचे स्वरूप प्रयोजन/ अनुदानाचे वर्ष 
जिल्ह्यातील 
शि . जिल्हा बाल कल्याण समिती, अकोला, जि. | अध्यापनाची साधने. २ 
अकोला द्वारे संचलित कर्णबधीर मुलींची शाळा, 
मलकापूर, व्ही.एच.बी.कॉलनी, मलकापूर, 
अकोला, जि. अकोला 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२४१४०५५७२८१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ned by 


Dinesh M. Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का. ६, 


g. 
१०. 
99. 
१२. 


१३. सबंधित शाळा / शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (जिल्हाधिका-यांमार्फत) 


१४. 


मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 


. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,. 


., जिल्हाधिकारी, अकोला . 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अकोला. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, अकोला . 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला . 


निवड नस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


